यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत 
गोंदिया जिल्हयातील ३४३ वैयक्तिक घरकुल 
लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मान्यता व 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: यचमु-२०२३/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत,३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०२३. 
संदर्भ- १ शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१, दिनांक २४/१/२०१८. 
२) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ८/१/२०१९. 
३) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/विजाभज-१, दिनांक ८/३/२०१९. 
४) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१, दिनांक ११/९/२०१९. 
५) सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, गोंदिया यांचे क्र.३२९३, दि.३१.१०.२०२३ रोजीचे 
पत्र. 
शासन निर्णय:- 
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त 
वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १ व शासन शुध्दीपत्रक संदर्भ क्र. २ ते ४ मधील 
तरतुदींनुसार, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना जिल्हास्तरीय 
समिती, गोंदिया यांच्या अध्यक्षतेखाळी दिनांक १७.१०.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकांमध्ये जिल्हास्तरीय 
समितीने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील ३४३ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव 
संदर्भ क्र. ५ च्या पत्रांन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. 
= सदरहू प्रस्तावाच्या अनुषंगाने यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ 
करीता गोंदिया जिल्ह्यातील ३४३ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांना (परिशिष्ट-अ प्रमाणे) कार्योत्तर मान्यता 
आणि सदरहू लाभार्थ्यांकरीता प्रति लाभार्थी रु.१.३० लक्ष प्रमाणे रु.४,४५,९०,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी 
पंचेचाळीस लक्ष नव्वद हजार फक्त) व ४ cab प्रशासकीय निधी (प्रति घरकुल रु.५२००/- प्रमाणे) 
रु.१७,८३,६००/-(अक्षरी रुपये सतरा लक्ष त्र्याऐंशी हजार सहाशे फक्त) अशा एकूण रु.४,६३,७३,६००/- 
(अक्षरी रुपये चार कोटी त्रेसष्ट लक्ष त्र्याहत्तर हजार सहाशे फक्त) निधीस शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 
सदरहू निधीपैकी तूर्त रू.१,१५,००,०००/- (अक्षरी रूपये एक कोटी पंधरा लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यात येत असून उर्वरित निधी या योजनेंतर्गत निधीच्या उपलब्धतेनुसार अदा करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 


३. यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सोबतच्या परिशिष्ट-अमधील ३४३ वैयक्तिक घरकुल 
लाभार्थ्यांना सदरहू मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

१. गोंदिया जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या व छाननीअंती अंतिम केलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 
फक्त सोबत जोडण्यात आलेल्या “परिशिष्ट-अ”मध्ये नमूद पात्र लाभार्थ्यांनाच सदरहू योजनेचा 
लाभ अनुज्ञेय राहील. 

२. सर्व लाभार्थी विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक जात प्रमाणपत्र धारक असणे बंधनकारक असून 
अशाच व्यक्‍तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 

3. ज्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र आहे त्याच व्यक्‍तीस लाभ अनुज्ञेय राहील दुसर्‍या AR लाभ 
अनुज्ञेय असणार नाही. 

४. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना सन २०२२-२३ या वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. 

५. सर्व लाभार्थ्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे 
HARA राहील. 

६. लाभार्थ्यांपैकी एखाद्या व्यक्‍तीच्या नावात, पालकाच्या / वडीलांच्या नावात अथवा आडनावात 
तफावत असल्यास ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, पालकाच्या नावाचा 
व आडनावाचा पुरावा सादर करणे आवश्‍यक राहील. नाव/आडनावातील तफावत दुर न झाल्यास 
अशा व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 

७. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 
करावी. 


८. जिल्हास्तरीय समितीने संदर्भाधिन शासन निर्णय/श्युद्धीपत्रकांतील अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


४. सदरहू प्रकरणी लाभार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची व अटींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा करण्याची 
जबाबदारी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, गोंदिया व सहायक 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, गोंदिया यांची राहील. 
५. सदरहू निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच सहायक आयुक्‍त,समाज कल्याण, गोंदिया यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी आवश्‍यक तरतूद संबंधित 
यंत्रणेस वितरीत करावी. तसेच, कामांबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 
६. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, गोंदिया व सहायक आयुक्त, 
समाज कल्याण, गोंदिया यांनी सर्व अटी व arte पुर्ततेशिवाय निधी खर्च करु नये. तसेच, याकरीता 
कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त निधी मंजूर केला जाणार नाही. 

पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 


७. याबाबतचा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०१) (०३) 
विमुक्त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरिता यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना (२२२५-ई ८२१) ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करीता प्राप्त आर्थिक तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


८. याद्वारे वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालळ व शासनास सादर 
करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२१११५५३४४२१३४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ly signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 


ig) 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
KA | L A S TA RA C H A N D BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 


5.4.20=225 1a03d4696f35feb94e0a8547536fa68882bd ba93ce 
295022256286, postalCode=400032, st=Mahi hi 
S A L U N K E IN be 35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21273AD73 
39A5CA3B170A0E91352CED7, cn=KAILAS TARACHAND SALUNKE 
Date: 2023.12.11 17:38:02 +05'30' 
(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१.मा. मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२.सचिव, (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
3. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
५. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना,गोंदिया. 
६. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
७. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), नागपूर 
८. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गोंदिया. 
९.सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, गोंदिया. 
१०. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद,गोंदिया. 
११. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी,गोंदिया. 
१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (योजना-१) 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२३/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 
दिनांक :- 99 डिसेंबर, २०२३ 
परिशिष्ट-अ 


यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करीता कार्योत्तर मान्यता व 

निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील ३४३ लाभार्थ्यांची यादी. 
अ. क्र. लाभार्थ्यांचे नाव गावाचे नाव तालुका 
क. fa wea 
ea fea 
अदासी ‘ea 
अदासो Ra 


4 संतोष भाजीनाथ चव्हाण अदासी गोंदिया 
नि ईश्वरलाल देवसिग चव्हाण अदासी गोंदिया 
८ दिपक संतोष तांबू अदासी गोंदिया 


अनिल शोण्यानाथ चव्हाण अदासी गोदिया 


1१० | साजन संतोष चव्हाण अदासी गोंदिया 


भाऊपती उकंडा शिदे अदासी गोंदिया 
१२ विजय गोपीचंद चव्हाण अदासी गोंदिया 
ie 
sare ie 
io गोर्गव 
भर isis 
rots ae 
ea iii 
x a a 


20 ब्रिजलाल सोनवाने घोटी गोरेगांव 
a a 
२२ VAT रतिराम मेश्राम घोटी गोरेगांव 
उमराव मन्साराम नान्हे घोटी | गोरेगांव 

मैना अनंतराम चाचेरे तेढा गोरेगांव 

वसंत रामाजी कुऱ्हाडे TORENT गोरेगांव 

रामप्रसाद दसाराम ]ोंडे गणखैरा गोरेगांव 

भुमेडा ARG शोंडे TORENT गोरेगांव 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 


अ. क्र. लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव तालुका 
रमेश ARG शेंडे गणखेरा गोरेगांव 
अशोक झोल TAS गणखैरा गोरेगांव 
उमिला यशवंत कुऱ्हाडे गणखेरा गोरेगांव 
=a ial 
WIA रुतनलाल कटरे शहारवाणी गोरेगांव 
मंदपर तिरोडा 

रश मुर तिरोडा 
मदार तिरोडा 
aR तिरोडा 
मुर तिरोडा 
३८ हनवत श्रीराम मोरदेवे मेदीपुर तिरोडा 
३९ ईश्वरचंद हनवत मोरदेवे मेंदीपुर तिरोडा 
४० गीता हिवरा जमारबदे मेदीपुर तिरोडा 
४१ रत्नकुमार मारोती बावणे मेंदीपुर तिरोडा 
si तिरोड 
४२३ किसन कारु सोनवाने चांदोरीखुर्द तिरोडा 
४४ | मनोहर प्रभुदास मेश्राम | चांदोरीखुरद तिरोडा 
४५ धनराज बाबुलाल बर्वे कवलेवाडा तिरोडा 
४७ लखनलाल भैयालाल दुधबरेया कवलेवाडा तिरोडा 
४८ हिरेश मिल्कीराम डोबनेउके चिखली तिरोडा 
a तिरोडा 
Yo देवदास देवराम तांदुळकर बिर्री सडक अर्जुनी 
देवदास वासुदेव मौजे खोड शिवणी सडक अर्जुनी 
42 एकनाथ महारु मौजे खोड शिवणी सडक अर्जुनी 
खोड शिवणी सडक अर्जुन 
खोड वणी सडक अरुणी 
खोड वण सडक अरुणी 
खोड शिवणी सडक अर्जुन 
खोड कवणा सडक अजुनी 
GC खोड शिवणी सडक अजुंनी 
खोड Ria सडक अर्जुनी 
खोड शिवणी सडक अर्जुन 
बोड शिवणी सडक अर्जन 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 


अ. क्र. लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव तालुका 
खोड शिवणी सडक अजु 
aie सडक अरुणी 
६४ रामेश्वर दुलीचंद मेश्राम रेंगेपार / पां. सडक अर्जुनी 
६५ दुलीचंद सोमा मेश्राम रेंगेपार / पां. सडक अर्जुनी 
६६ केवळराम हेतराम वाढई रेंगेपार / पां. सडक अर्जुनी 
६७ निमराव खुझाल मेश्राम रेंगेपार / पां. सडक अर्जुनी 
ere ian 
Pre Tea 
ळ oan Terai 
ei Sr ian 
(9 महादेव रामा मेश्राम रेंगेपार / पां. सडक अर्जुनी 
७३ रेंगेपार / पां. सडक अर्जुनी 
७४ केवळ रामगणा मेश्राम कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
ळ्‌ >>. अर्जुनी राव 
हिरामन वातुजी 31S कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
| ७८ नारायण रामा TS कोरंभी | अजुंनी मोरगांव 
देवेडाकुमार eae गोविदा पवनकर कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
८ >) अजुनी जोर 
रावजी डोमा as कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
८२ अभिमन रामा aS कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
८३ aie RTT 
हेमराज सुखदेव ]ोडे कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
८५ जगदिश देवनाथ शोंडे कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
z are RTA 
are Eka 
aie sea 
>. eA 
aie eA 
eA 
mr sea 
i ki 
eA 
sap 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 


अ. क्र. लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव तालुका 
कोरं अजुनी गोर 
are ki 
are kia 
>. kia 
Teo >) se aT 
rae are i 
१०२ कोरंभी अजुंनी मोरगांव 
लर SRA 
१०४ कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
कोरी se aT 
१०६ तुळशीराम तिमा मेश्राम कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
१०७ वासुदेव नारायण गेडाम कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
१०८ राधेश्याम तुळशीराम as कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
१०९ मोहन अर्जुन शेंडे कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
ह्या >. अर्जुनी मोरगाव 
[aaa | ११ लोकचंद रतिराम मेश्राम कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
११२ | सुखदेव काशिराम BS | कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
११३ शामराव शांकर AS कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
११४ कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
११५ कला संभा मेश्राम कोरंभी अर्जुनी मोरगांव 
११६ रमेश वकटू शहारे दाभना अर्जुनी मोरगांव 


११७ सहादेव घिगु नेवारे दाभना अर्जुनी मोरगांव 


पांडुरंग भगवान मेश्राम दाभना अजुंनी मोरगांव 


११९ दाभना अर्जुनी मोरगांव 
१२० दाभना अजुंनी मोरगांव 
वडेगांव बंध्या अर्जुनी मोरगांव 
हरीराम बळीराम पुणेकर वडेगांव बंध्या अर्जुनी मोरगांव 
योजनाबाई मनोहर अत्तरगडे वडेगांव बंध्या अर्जुनी मोरगांव 
चरणदास शिवराम घुगुसकार वडेगांव बंध्या अर्जुनी मोरगांव 


राधेश्‍्याम आनंदराव तिरगम वडेगांव बंध्या अर्जुनी मोरगांव 
दिनाराम नारायण नाट वडेगांव बंध्या अर्जुनी मोरगांव 


१२७ मोहन मुकुंदा पुणेकर वडेगांव बंध्या अर्जुनी मोरगांव 


१२८ मुरारी रामाजी निबेकर वडेगांव बंध्या अर्जुनी मोरगांव 
१२९ केशव रामाजी निबेकर वडेगांव बंध्या अर्जुनी मोरगांव 


—O 
A) 
mn 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 


अ. क्र. लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव तालुका 
१३० मनोहर रामा निंबेकर वडेगांव बंध्या अर्जुनी मोरगांव 
१३१ नरेश केशव तिरगम वडेगांव बंध्या अर्जुनी मोरगांव 
१३२ वडेगांव बंध्या अर्जुनी मोरगांव 
१३३ चान्ना बाकटी अजुंनी मोरगांव 
ae sea 
पोतीराम गोंगळू वलथरे परसोडी रै. अजुंनी मोरगांव 
se Eka 
TTT Sea 
परसोडी रे. अर्जुनी मोरगांव 
sea sea 
४० श्रीराम किसन चाचेरे परसोडी रे. अर्जुनी मोरगांव 
१४१ परसोडी रै. अर्जुनी मोरगांव 
१४२ शांकर केवळराम मेश्राम परसोडी रे. अर्जुनी मोरगांव 
परसोडीरे. अर्जुनी राव 
१४५ मारोती तुळशीराम कांबळे परसोडी रै. अर्जुनी मोरगांव 
| १४६ रुपराम किसन चाचेरे परसोडी रै. | अर्जुनी मोरगांव 
१४७ मनोहर इसन मेश्राम परसोडी रै. अर्जुनी मोरगांव 
१४८ बळीराम कुझा मेश्राम परसोडी रै. अर्जुनी मोरगांव 
१४९ बिसन लिटू चाचेरे परसोडी रे. अर्जुनी मोरगांव 
१५० अनिल पुरुषोत्तम मेश्राम परसोडी रै. अर्जुनी मोरगांव 
wes अजुनी मोरगाव 
sera अजुनानोरताद 
हरी ईसन मेश्राम परसोडी रे. अर्जुनी मोरगांव 
परसोडी रै. अर्जुनी मोरगांव 
परसोडीरे. अर्जुनी गोरगाव 
परसोडीरे. अर्जुनी मोरगाव 
परसोडीरे. अर्जुनी मोरगाव 
परसोडीर. So 
arg 
wera अजुनी मोरगाव 
wee अजुनी गोर 
sea eA 
ware sepa 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 


अ. क्र. लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव तालुका 
eae ee kia 
१६५ परसोडी रे. अर्जुनी मोरगांव 
see kia 
तळ serie kia 
iz sere se aT 
wea i 
= परसोजरे sepa 
TATE Sea 
we vee SRA 
= परसोजरे sepa 
१७४ भोजराम रामचंद्र भोयर परसोडी रै. अर्जुनी मोरगांव 
१७५ उत्तम पांडुरंग भोयर परसोडी रै. अर्जुनी मोरगांव 
१७६ होमदेव मधुकर वाघधरे परसोडी रै. अर्जुनी मोरगांव 
१७७ देवदास रामा वाघधरे परसोडी रै. अर्जुनी मोरगांव 
१७८ करांडली अर्जुनी मोरगांव 
१७९ नेताराम तिमा मेश्राम करांडली अर्जुनी मोरगांव 
१८० | हरिश्चंद्र सिताराम शिदे | करांडली अर्जुनी मोरगांव 
१८१ शांताबाई लहानु लोहबरे करांडली अर्जुनी मोरगांव 
१८२ करांडली अर्जुनी मोरगांव 
१८२ योगराज बक्षी लोहबरे करांडली अर्जुनी मोरगांव 
१८४ नैना कळंगू मारगाये करांडली अर्जुनी मोरगांव 
१८५ प्रल्हाद लटारु तिरगम करांडली अर्जुनी मोरगांव 
१८६ करांडली अर्जुनी मोरगांव 
wea iki 
ies Sepa 


कराडी aaa 


कराडली aa 


१९१ बाबुदान कुंडलिक मेश्राम करांडली अर्जुनी मोरगांव 


ae) 
vo 
A 


लक्ष्मण रावजी डोकरमारे करांडली अर्जुनी मोरगांव 
नकटू विठोबा लोहबरे करांडली अर्जुनी मोरगांव 
मनोज कुंडलिक मेश्राम करांडली अर्जुनी मोरगांव 


-0 
vo 
AN 


दुधराम GAM लोहबरे करांडली अर्जुनी मोरगांव 


-0 
40) 
we 


मनोहर सिताराम शिदे करांडली अर्जुनी मोरगांव 
हिरामन चंभरु वलथरे सावरटोला अजुनी मोरगांव 


कक $ 
vo 
mn 


ae) 
>? 
9८ 


me) 
vo 
CS 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 


अ. क्र. लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव तालुका 
१९८ WAST मनिराम मेश्राम सावरटोला अर्जुनी मोरगांव 
१९९ बादडहा लहु वलथरे सावरटोला अर्जुनी मोरगांव 
२०० विश्वनाथ शंकर मेश्राम सावरटोला अर्जुनी मोरगांव 
२०१ ग्यानिराम चंदु मेश्राम सावरटोला अर्जुनी मोरगांव 
२०२ विकास दयाराम मेश्राम सावरटोला अर्जुनी मोरगांव 
सावरटोला अजुंनी मोरगांव 
सावरटोला अजुंनी मोरगांव 
सावरटोला अजुंनी मोरगांव 
सावरटोला अर्जुनी मोरगांव 
२०७ सावरटोला अजुंनी मोरगांव 
२०८ दुधराम माधोराव मेश्राम सावरटोला अर्जुनी मोरगांव 
२०९ सावरटोला अर्जुनी मोरगांव 
२१० कामराज थोटू मेश्राम सावरटोला अर्जुनी मोरगांव 
२११ मार्कड शांकर मेश्राम सावरटोला अर्जुनी मोरगांव 
२१२ सावरटोला अर्जुनी मोरगांव 
२१३ दिवाकर विठोबा कोल्हे सिरोली अर्जुनी मोरगांव 
| २१४ माधो मोडकू मेश्राम सिरोली | अजुनी मोरगांव 
२१५ चंद्रकुमार काशिराम मेश्राम सिरोली अर्जुनी मोरगांव 
२१६ निलकंठ सखाराम कोसरे सिरोली अर्जुनी मोरगांव 
२१७ मारोती तुळशीराम मेश्राम सिरोली अर्जुनी मोरगांव 
२१८ देवांगना विकास कोल्हे सिरोली अर्जुनी मोरगांव 
शिरोली अजुनी जोरात 
० बाळकृष्ण गणपत कुंभरे सिरोली अर्जुनी मोरगांव 
वासुदेव मोडकू मेश्राम सिरोली अजुंनी मोरगांव 
२२२ निलकंठ बालाजी ]ोडे सिरोली अर्जुनी मोरगांव 
सिरा Eka 
iil sea 
Rae eA 
ini eA 
ii eA 
Fae sea 
Rate i ki 
ii eA 
ini sap 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 


अ. क्र. लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव तालुका 
शिरोली अजुनी मोरणा 
सिरोली अजनी मोरगाव 
२३४ सिरोली अर्जुनी मोरगांव 
२३१ शिरोली अनी मोरगाव 
ia i 
vi अनी lh 
२३८ गोठणगांव अजुंनी मोरगांव 
२३९ गोठणगांव अजुंनी मोरगांव 
via अर्जन मोरगाव 
२४१ गोठणगांव अर्जुनी मोरगांव 
२४२ प्रमोद चमरु मेश्राम गोठणगांव अर्जुनी मोरगांव 
२४३ श्रावण यादो कांबळे गोठणगांव अर्जुनी मोरगांव 
२४४ टेकराम रामा मानकर बोडगांव सुर. अर्जुनी मोरगांव 
२४५ चांगदेव दशरथ BER बोडगांव सुर. अर्जुनी मोरगांव 
बोडगांव सुर. अर्जुनी मोरगांव 
२४७ अविनाश भरत मानकर चापटी अर्जुनी मोरगांव 
२४८ | प्रशांत भरत मानकर | चापटी अर्जुनी मोरगांव 
२४९ सुनिता आत्माराम मेश्राम केशोरी अर्जुनी मोरगांव 
vai अनी lh 
249 माधव धुल्लु वलथरे केशोरी अर्जुनी मोरगांव 
२५२ EN केलास मानकर केशोरी अर्जुनी मोरगांव 
जिजाबाई नकुल बोरकर केशोरी अर्जुनी मोरगांव 
vai अजुनी मोरगाद 
कोरी अजनी मोरगाव 
aa अर्जन मोरगाव 
ia iki 
नवेगांव बांध अर्जुनी मोरगांव 
गोविदा AEN मेश्राम नवेगांव बांध अर्जुनी मोरगांव 
नवेगांव बांध अर्जुनी मोरगांव 
नवेगांव बांध अर्जुनी मोरगांव 
२६२ नवेगांव बांध अर्जुनी मोरगांव 
२६३ नवेगांव बांध अजुंनी मोरगांव 
नवेगांव बांध apt मोरगांव 
२६५ नवेगांव बांध अजुंनी मोरगांव 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 


अ. क्र. लाभार्थ्यांचे नाव गावाचे नाव तालुका 

नवेगांव बांध अर्जुनी मोरगांव 
नवेगांव बांध अर्जुनी मोरगांव 
नवेगांव बांध अर्जुनी मोरगांव 
नवेगांव बांध अर्जुनी मोरगांव 
नोडगावदेवी | अजुनी मोरगाद 
वोडगाव देवी ible 
a8 अजुनी नोरगाव 
a अजनी मोरगाव 
seca ls 
arg le 

२७६ काशिनाथ दाजिबा शहारे येगांव अर्जुनी मोरगांव 

२७७ येगांव अर्जुनी मोरगांव 

२७८ ओमप्रकाश परसराम शाहारे येगांव अर्जुनी मोरगांव 

२७९ सुदाम सदाशिव शहारे येगांव अर्जुनी मोरगांव 
गं अर्जुनी मोरणा 

२८१ नागोराव नारायण शहारे येगांव अर्जुनी मोरगांव 
| २८२ जनार्धन पंढरी शहारे येगांव | अर्जुनी मोरगांव 

२८३ मुरलीधर रामचंद्र मेश्राम येगांव अर्जुनी मोरगांव 
न्हालगाव अनी मोरगाव 

२८५ घनऱ्याम बळीराम BS महालगांव अर्जुनी मोरगांव 

२८६ महालगांव अर्जुनी मोरगांव 
राजु सुभाष मेश्राम ईटखेडा अर्जुनी मोरगांव 
feta sea 
रुखमा यडवंत मेश्राम ईटखेडा अर्जुनी मोरगांव 
गोपीनाथ हिरामन मेश्राम बोळदे करड अर्जुनी मोरगांव 
धाबेटेकडी आ. अर्जुनी मोरगांव 
धाबेटेकडी आ. अर्जुनी मोरगांव 
ieee अजुनी मोरगाव 
बोंडगांव सुर. अर्जुनी मोरगांव 
भाष्कर कटु मानकर अर्जुनी मोरगांव 
arora saa 
sania sf 
बोंडगांव सुर. अर्जुनी मोरगांव 
वडेगांव स्टेशन अर्जुनी मोरगांव 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 


अ. क्र. लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव तालुका 
वडेगांव स्टेशन अजुंनी मोरगांव 
३०१ वडेगांव स्टेशन अर्जुनी मोरगांव 
वडेगांव स्टेशन अर्जुनी मोरगांव 
३०३ वडेगांव स्टेशन अर्जुनी मोरगांव 
३०४ वडेगांव स्टेशन अर्जुनी मोरगांव 
३०५ वडेगांव स्टेशन अर्जुनी मोरगांव 
2% Fa |. अ्जुनीमोरगाद 
३० सुकळी/ खेरी [ono 
३०८ aT अर्जुनीमोरगाव 
सुकळी/ खरी |. अर्जुनीमोरगाद 
३१० रामकृष्ण नत्थू साउस्कार सुकळी / खैरी अर्जुनी मोरगांव 
399 Vag GTS सोनवाने सुकळी / खैरी अर्जुनी मोरगांव 
३१२ जीवन हरिदास साउस्कार सुकळी / खैरी अर्जुनी मोरगांव 
३१३ कांचन मुकुंदा उके सुकळी / खैरी अर्जुनी मोरगांव 
३१४ सुकळी / खैरी अर्जुनी मोरगांव 
३१५ टिकाराम नेऊ उके सुकळी / खैरी अर्जुनी मोरगांव 
३१६ | शिवराम हिरामनसोनवाने | सुकळी / खैरी अर्जुनी मोरगांव 
३१७ दुधराम OY सोनवाने सुकळी / खैरी अर्जुनी मोरगांव 
३१८ शंकर ढेकलू पवनकर सुकळी / खैरी अर्जुनी मोरगांव 
३१९ प्रियंका शिवराम सोनवाने सुकळी / खैरी अर्जुनी मोरगांव 
३२० रामा सितकुरा सोनवाने सुकळी / खैरी अर्जुनी मोरगांव 
सुकळो/ खेरी |. अर्जुनीमोराव 
गोपाल शिवा नाट पवनी / धाबे अजुंनी मोरगांव 
चितामन भिवा ]ोंडे पवनी / धाबे अर्जुनी मोरगांव 
३२४ रामपुरी अर्जुनी मोरगांव 
रानी अनी मोरगाव 
arg ae ATT 
arg ki 
ay अनी मोरगाव 
ay अना नोरगळ 
३३० इसापुर अर्जुनी मोरगांव 
ay i मोरगाव 
ray अजुनी मोरगाद 
2 इसर अजुनी मोरगाव 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.५४९/योजना-१ 


. क्र. लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव तालुका 
ay Sap 
मुकुंदा श्रीराम मेश्राम इसापुर अर्जुनी मोरगांव 


शारदा आकाडा BS इसापुर अर्जुनी मोरगांव 
सुनिल सोमाजी ais इसापुर अर्जुनी मोरगांव 
प्रविण श्रीहरी कोसरे बोरी अर्जुनी मोरगांव 
रामचंद्र सोमा वलथरे पांढरवाणी /मा. अर्जुनी मोरगांव 
लक्ष्मण ताराचंद कोसरे पाथरी सालेकसा 
कृष्णा हरी कोल्हारे देवरी 
केलास हरी कोल्हारे देवरी 
रळ दे 
KAILAS DN e-N, o-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, oU-OTHER 
TARACHAND पा 


seriaINumber=35C845457FD4B891124529DBD2192A0E21273A 
D7339A5CA3B170A0E91352CED7, cn=KAILAS TARACHAND 


SALUNKE 1. 
Date: 2023.12.11 17:38:24 --05'30' 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


